सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य यांच्या 
वापरातील निर्लेखित करण्यात आलेल्या 
वाहनाच्या बदली नवीन वाहन 
खरेदी करण्यास व त्यासाठी येणा-या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वाहन - २०२२/प्र.क्र.१६/नोंदणी शाखा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार),मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) वित्त विभाग पत्र क्र. वाहन-२०१९/प्र.क्र.१०/२०१९/ विनियम, दि.०९/०८/२०१९ 
२) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र.वाहन २०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम दि.२८/०७/२०२० 
३) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.वाहन २०२१/प्र.क्र.२२/२०२१/विनियम दि.०३/०२/२०२२ 
४) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (मध्य) यांचे पत्र क्र. प्रापका/मुंबई (मध्य)/नोंदणी 
विभाग /निर्लेखन/२०२२/ जा.क्र.३९९८, दिनांक १४/१०/२०२२ 
५) या विभागाचे कार्यालयीन sear, acs व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. वाहन -२०२२ 
/प्र.क्र.१६/ नोंदणी शाखा, दिनांक १८ ऑक्टोंबर २०२२ 
६) शासन निर्णय पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र.मइवाधो- २०२१/प्र.क्र.२५/तां.क.०४ 
दिनांक १२/०४/२०२२ 
प्रस्तावना:- 
वित्त विभागाच्या वरील संदर्भ क्र.१ येथे नमूद पत्रान्वये मा. उच्च न्यायालयाच्या वापरातील 
COROLLA ALTIS, वाहन क्र. MH-09-AN -७४७४ याचे मानीव निर्लेखन करुन वित्त विभागास हस्तांतरित 
केली होती. सदर वाहन प्रशासकीय विभागाच्या मागणीनुसार वाहन आढावा समिती व शासन मान्यतेनुसार 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सचिवांसाठी वाटप करण्यात आले. या विभागाकडून सदर वाहनावर 
देखभाल/ दुरुस्तीवर अद्यापपर्यन्त झाळेला खर्च तसेच वाहनाच्या दुरुस्तीवर भविष्यात करावा लागणारा खर्च 
पहाता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई चे अभिप्राय घेऊन संदर्भ wy येथील या विभागाच्या 
दि.१८/१०/२०२२ च्या कार्यालयीन आदेशांन्वये वाहन क्र. MH-09-AN-Ovoy frst करण्यात आले 
आहे. 
०२. सचिव(पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य) यांच्या कार्यालयीन वापरासाठी असलेले वाहन क्र. MH-09-AN- 
७४७४ निर्लेखित करण्यात आल्यामुळे त्यांच्यासाठी नवीन वाहन खरेदी करणे आवशयक आहे. सचिव, पर्यटन 
व सांस्कृतिक कार्य यांच्या GAARA विषय पहाता राज्यभर शासकीय दौरे करणे आवश्‍यक ठरते, त्यातील 
काही ठिकाणे दुर्गम असल्याने san ठिकाणी चार्जिंग स्टेशनची अनुपलब्धता विचारात घेता पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल विभागाने त्यांच्या संदर्भ क्र. ६ मध्ये नमूद दि.१२/०४/२०२२ च्या शासन निर्णयातील 
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याच्या तरतुदीतून या विभागाच्या सचिवांकरीता खरेदी करावयाच्या वाहनाकरिता 
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीतून विशेष बाब म्हणून सुट दिलेली आहे. यास्तव, सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
यांच्याकरिता निर्लेखित करण्यात आलेल्या वाहनाच्य जागी पेट्रोल / डिझेल इंधनावरील नवीन वाहन खरेदी 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन - २०२२/प्र.क्र.१६/नोंदणी शाखा 


शासन निर्णय:- 
सचिव (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य ) यांचेकरिता पेट्रोल / डिझेल इंधनावरीळ नवीन वाहन खरेदी 
करण्यासाठी अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती यांनी दि.२२/११/२०२२ रोजी मान्यता दिलेली आहे. 
सदर मान्यतेस अनुसरुन रू.१२ लक्ष (वाहनाची किंमत + वस्तू व सेवा कर-- टेम्पररी रजिस्ट्रेशन AS 
सहाय्यभूत साहित्य (Accessories) इत्यादी अंतर्भूत करून एकूण रू.१२ लक्षच्या मर्यादेत) किंमतीच्या 
मर्यादेपर्यंत पेट्रोल / डिझेल इंधनावरील वाहन खरेदी करण्यास व यासाठी येणा-या खर्चास या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२. सदरवाहनासाठी होणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. झेडडी-०१, २२५१, सचिवालयीन-सामाजिक 
सेवा (०९०), सचिवालय, (०१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अनिवार्य), (२२५१०६३२) १३-कार्यालयीन खर्च 
याखाली करण्यात येईल. 
०३. वित्तियमान्यतेचे आदेशा, वित्त विभागाची मान्यता घेऊन स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२१२०६१७४२५५५०२३ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात आले आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIDYA HEMANT 
WAGHMARE 


(विद्या वाघमारे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

सचिव (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई ३२ 
उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय १५/विनियम),मंत्रालय,मुंबई-४००३२ 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
महालेखापाल,१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (मध्य), ताडदेव, मुंबई § ४०० ०३४ 
CSIP, SA व कोषागरे,मुंबई 
कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प / रोखशाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (नोंदणी शाखा). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


